सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी बाल कामगार 
या अनिष्ट प्रथेविरुध्द जाहिरातीच्या माध्यमातून 
जनजागृती करण्यासाठी जाहिरात माध्यम 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-सीएलए-२०२४/प्र.क्र. ७६/कामगार-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा:- 
१. सामान्य प्रशासन विभागाचे दिनांक ३१.१०.२०२३ व १३.०२.२०२४ रोजीचे शासन निर्णय. 
२. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांचे इतिवृत्त क्र. वृत्तचित्र शाखा/का-७, 
दि. १२.०८.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६ या कायद्याची प्रभावी 
अंमलबजावणी करणे, यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आणि 
जनसहभागातून बाळ कामगार ही अनिष्ट प्रथा नष्ट करणे या उद्देशाकरिता माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत जाहिरातीद्वारे प्रसार व प्रसिध्दी करुन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कार्य 
कामगार विभागाकडून करण्यात येते. सामान्य प्रशासन विभागाने “डिजीटल इको- फ्रेंडली वॉल 
पेंटींग” या माध्यमाद्वारे जाहिरात प्रसिध्द करण्याबाबतचे शासन निर्णय दिनांक ३१.१०.२०२३ व 
१३.०२.२०२४ रोजी निर्गमित केलेले आहेत. त्यानुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई 
यांनी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात बालकामगार या अनिष्ट प्रथेविरुध्द “डिजीटल इको- फ्रेंडली 
वॉल पेंटींग” या माध्यमातून जनजागृती करण्यासाठी रु. ३,७२,६९,०००/- (अक्षरी रु. तीन कोटी 
बहात्तर लाख एकोणसत्तर हजार फक्‍त) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम आराखडयास मान्यता 
दिली आहे. सदर जाहिरात माध्यम आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये बाल व किशोरवयीन कामगार (प्रतिबंध व नियमन) 
अधिनियम, १९८६ या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, यासाठी जाहिरात व प्रसिध्दीच्या 
माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे आणि जनसहभागातून बाल कामागार ही अनिष्ट प्रथा नष्ट 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र. ७६/कामगार-४ 


करणे, या उद्देशाकरिता माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अंतिम केलेल्या रु. ३,७२,६९,०००/- 


अक्षरी रु. तीन कोटी बहात्तर लाख एकोणसत्तर हजार Had) इतक्या रकमेच्या जाहिरात माध्यम 
आराखडयास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


माध्यम आराखडा atte :- 


बाल व किशोरवयीन कामगार अधिनियमातंर्गत प्रस्तावित माध्यम आराखडा प्रारुप 


क्र माध्यम मूळदर, तपशील रक्‍कम क्विं अंदाजित जीएसटी । अंदाजित रक्‍कम 
प्रक्रिया प्रति नग रक्‍कम (सर्व करांसहित) 
प्र्टि प्रिट आणि इतर बाह्य १०,००० ष्‌ ५०,००० ९,००० ५९,००० 
माध्यमांकरिता जाहिरातीचा 
मजकूर (Adaptation. 
Translation, Formating 
from one media to other 
media) 
| डिजीटल वॉल | दरकरार सामान्य प्रशासन विभाग, नमूद ३,०५,००,००० | ५४,९०,००० |  ३,५९,९०,००० 
पेंटीग (एका शासन दि.३१.१०.२०२३ व अंदाजित 
ग्रामपंचायतीमध्ये | निर्णयानुसार । दि.१३.०२.२०२४ रोजीच्या | रकमेच्या 
३ याप्रमाणे शासन निर्णयान्वये मर्यादेत 
४४९८ डिजीटल इको-फ्रेंडली वॉल 
ग्रामपंचायतींमधून पेंटींग या माध्यमाद्वारे 
जाहिरात जाहिरात प्रसिद्धी करणे 
प्रसिध्दी) 
Total 3,04,00,000 3,§0,88,000 
शा.नि. दि. शासन निर्णय | शासन निर्णय तरतुदीनुसार १२,२०,२०० १२,२०,००० 
१३.८.२०२१ तरतुदीनुसार | माहिती व जनसंपर्क 
नुसार रु.५.०० महासंचालनालयाला 
कोटी इतक्या येणारा कार्यालयीन 
रकमेपर्यंतच्या उपकरणावरील खर्च, 
प्रसिद्धी सॉफ्टवेअर, तात्पुरता 
आराखडयासाठी मनुष्यबळावरील खर्च, 
एकूण खर्चाच्या संशोधन खर्च, वाहतूक 
४% (रु.२० लाख) खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
आणि त्यापेक्षा 
प्रत्येक वाढीव 
रकमेसाठी २ % 
(उर्वरित रकमेबर 
(रु.५ कोटी) 
TOTAL EXPENDITURE ३,१७,२०,००० ३,७२, ६९,००० 


०२. सदर देयकांचा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र.के-४, मुख्य लेखाशीर्ष २२३०-कामगार व 


सेवायोजन, ०१-कामगार,१११ कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षितता, राज्य योजनांतर्गत योजना (००) 
(१४) बाल कामगार प्रतिबंध अधिनियम,१९८६ (२२३०५८२८)” या लेखाजशीर्षाखालील २६ जाहिरात व 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र. ७६/कामगार-४ 


प्रसिध्दी या उद्दिष्टासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 


०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा, शासन निर्णय क्र. FISH २०१३/प्रक्र ३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उप 
विभाग दोन यामधील अ.क्र.८, नियम क्र.१७(अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०४. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने यानुषंगाने संबंधित जाहिरात एजन्सी/आस्थापनांना 
कार्यादेश देण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करावी. 


०५. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त नमूद देयकांबाबत कोणत्याही प्रकारचा 
विलंब न करता शासनास सादर करावीत. 


og. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा साकेतांक क्र. २०२४०९०४१५००५८९६१० असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


शिजताना 
TRYAMBAK BHUSARE. पय 


(मोहनदास भुसारे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय,मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव,उप मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई, 

कामगार आयुक्‍त, कामगार आयुक्तालय, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,वांद्रे (पू) मुंबई -५१, 
उप सचिव (कामगार -४), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०२४/प्र.क्र. ७६/कामगार-४ 


१०) महालेखापाल -१/२,(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 

१२) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई, 
) 
) 


93) अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४) निवडनस्ती (कामागार-४), उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


